RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


MAIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ३८ ( ४ ) ] 


गुरूवार , एप्रिल १३, २०१७ / चैत्र २३, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 


क्रमांक एमआयएस- ३६१४/ प्र.क्र .०४/ भाग -२ / पोल - १४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( १९ ५१ चा २२ ) मधील कलम २२ स च्या उप 
कलम ( १) आणि (२ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे नाशिक विभागीय प्रदेशाकरिता पुढील अध्यक्ष आणि 
सदस्य यांचा समावेश असलेले विभागस्तरिय पोलीस तक्रार प्राधिकरण गठित करीत आहे : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . एम.डी.केसकर, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश 


अध्यक्ष 


२ 


पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय ) 


सदस्य 


३ 


सहायक पोलीस आयुक्त (प्रशासन ), नाशिक . 


सदस्य सचिव 


( १ ) 


भाग चार - ब - ८८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १३, २०१७ / चैत्र २३, शके १ ९ ३ ९ 


२. उपरोक्त विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य यांचे अधिकार, कार्ये आणि पदावधी इत्यादी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम 
२२ पी , २२ क्यू आणि २२ आर मधील तरतुदीनुसार असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व्यंकटेश भट, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १३, २०१७ / चैत्र २३, शके १ ९ ३ ९ 


3 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 2nd Floor , Mantralaya Main building , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th April 2017 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT . 


No. MIS - 3614 / CR - 4 / part - 2 / Pol- 14 . In exercise of the powers conferred by sub - sections (1) 
and (2 ) of section 22S of the Maharashtra Police Act ( XXII of 1951), the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the Divisional Level Police Complaints Authority for divisional area of Nasik 
consists of the following Chairperson and Members, namely : 


Schedule 


Sr. No. 


Name 


Designation 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Chairperson 


Hon ble former Principal District Judge 
Shri M. D. Keskar . 


2 


Member 


3 


Deputy Commissioner of Police ( H.Q.) 
Assistant Commissioner of Police 
(Administration ), Nasik . 


Member Secretary 


2. Powers and functions as well as the term of member of above Divisional Police Complaint 
Authority are as per the provisions of sections 22P , 220 and 22R of Maharashtra Police Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. M. BHAT, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब - ८८-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १३, २०१७/ चैत्र २३, शके १९ ३ ९ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 


क्रमांक एमआयएस. ३६१४ / प्र.क्र .०४ / भाग-२ /पोल -१४.- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९ ५१ चा २२) मधील कलम २२ स च्या उप 
कलम ( १) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे औरंगाबाद विभागीय प्रदेशाकरिता पुढील अध्यक्ष 
आणि सदस्य यांचा समावेश असलेले विभागस्तरिय पोलीस तक्रार प्राधिकरण गठित करीत आहे : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . आर. वाय . शेख, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश 


अध्यक्ष 


२ 


पोलीस उप - आयुक्त (मुख्यालय) . 


सदस्य 


सहायक पोलीस आयुक्त ( प्रशासन ), औरंगाबाद . 


सदस्य सचिव 


२ . 


उपरोक्त विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य यांचे अधिकार , कार्ये आणि पदावधी इत्यादी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या 
कलम २२ पी, २२ क्यू आणि २२ आर मधील तरतुदीनुसार असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व्यंकटेश भट , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १३, २०१७ / चैत्र २३, शके १ ९ ३ ९ 


4 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 2nd Floor , Mantralaya Main building , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 13th April 2017 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT. 


No. MIS - 3614 / CR 4 / part -2 / Pol- 14.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) 
and (2 ) of section 22S of the Maharashtra Police Act ( XXII of 1951), the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the Divisional Level Police Complaints Authority for divisional area of 
Aurangabad consists of the following Chairperson and Members , namely : 


Schedule 


Sr. No. 


Name 


Designation 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Chairperson 


2 


Hon ble former Principal District Judge 
Shri. R.Y. Shaikh 
Deputy Commissioner of Police (H.Q.) 
Assistant Commissioner of Police 
( Administration ), Aurangabad . 


Member 


3 


Member Secretary 


2. Powers and functions as well as the term of member of above Divisional Police Complaint 
Authority are as per the provisions of sections 22P , 220 and 22R of Maharashtra Police Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. M. BHAT, 
Deputy Secretary to Government . 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १३, २०१७/ चैत्र २३, शके १९ ३ ९ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 


- 


क्रमांक एमआयएस- ३६१४ / प्र.क्र .०४ / भाग -२ / पोल- १४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( १९ ५१ चा २२ ) मधील कलम २२ स च्या उप 
कलम ( १) आणि (२ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे नागपूर विभागीय प्रदेशाकरिता पुढील अध्यक्ष आणि 
सदस्य यांचा समावेश असलेले विभागस्तरिय पोलीस तक्रार प्राधिकरण गठित करीत आहे : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


श्री . बी . एन. देशपांडे, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश 


अध्यक्ष 


२ 


श्री . आर . आर. सोनकुसरे , सेवानिवृत्त अपर पोलीस महासंचालक 


सदस्य 


पोलीस उप - आयुक्त ( मुख्यालय) . 


my 


सदस्य 


सहायक पोलीस आयुक्त ( प्रशासन ), नागपूर . 


सदस्य सचिव 


२ . उपरोक्त विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य यांचे अधिकार, कार्ये आणि पदावधी इत्यादी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या 
कलम २२ पी , २२ क्यू आणि २२ आर मधील तरतुदीनुसार असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्यंकटेश भट, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १३, २०१७ / चैत्र २३, शके १ ९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 2nd Floor , Mantralaya Main building , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 13th April 2017 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT . 


No. MIS - 3614 / CR 47 part - 2 / Pol- 14.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
and (2 ) of section 22S of the Maharashtra Police Act ( XXII of 1951), the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the Divisional Level Police Complaints Authority for divisional area of Nagpur 
consists of the following Chairperson and Members , namely : 


Schedule 


Sr. No. 


Name 


Designation 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Chairperson 


Hon ble former Principal District Judge 
Shri. B.N. Deshpande. 
Shri. R.R. Sonkusare , Rtd . Additional 
Director General of Police . 


2 


Member 


2 


Member 


3 


Deputy Commissioner of Police (H.Q.) 
Assistant Commissioner of Police 
(Administration ), Nagpur. 


Member Secretary 


2 . Powers and functions as well as the term of member of above Divisional Police Complaint 
Authority are as per the provisions of sections 22P , 22Q and 22R of Maharashtra Police Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. M. BHAT, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


